सन २०१९-२० प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडयामध्ये (PIP) वचनबद्ध ठेवलेल्या 
(Committed) अनुदानातून आयपीएचएस 
कार्यक्रमांतर्गत जैव वैद्यकीय कचरा 
व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या साधन सामुग्री 
खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जून, २०२१. 


१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य-७, 
दिनांक २३.०७.२०२० व शुध्दीपत्रक, दिनांक २६.०८.२०२०. 

२. सहसंचालक(रुग्णालये)यांचे पत्र क्र.राआसो/आयपीएचएस/११८०४४-४८/ २०२१, 
दिनांक २५.०३.२०२१. 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची 
मान्य टिप्पणी दिनांक १५.०३.२०२१. 

४. अतिरिक्‍त संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसो/ 
आयपीएचएस/१०७५८-७६२/२०२१, दिनांक १२.०५.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा येथील क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० च्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा (PIP) मध्ये वचनबद्ध ठेवलेल्या (Committed) अनुदानातून आयपीएचएस 
कार्यक्रमांतर्गत जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या साधन सामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, त्यामधील खरेदी 
करावयाच्या काही बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश व बाजारभाव विचारात घेऊन उपरोक्त क्र.२ अन्वये 
सदर खरेदी प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखड्यात Free Pathological Services FMR Code ६.४.१ अंतर्गत वचनबद्ध (Committed) 
असलेल्या रु.४६५२.०५ लक्ष एवढ्या निधीतून, FMR Code §.¥.4,Bio Medical Waste 
Management साठी रु.५५३.७० लक्ष एवढा निधी वर्ग करुन वचनबद्ध ठेवण्याचा प्रस्ताव IPHS 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य -७ 


सेल यांनी दिनांक ०४.०७.२०२० अन्वये संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांना 


सादर केला आहे.सदर उपलब्ध अनुदानातून आयपीएचएस कार्यक्रमांतर्गत जेव वैद्यकीय कचरा 


व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी उपरोक्त दिनांक २३.०७.२०२० 


च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून सदर निविदा 
प्रक्रियेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत अनुदान व खरेदी करावयाच्या 


बाबींचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.:- 


अ- अनुदानाचा तपशील 


Committed unspent balance २०१९-२० 


FMR Name of Programme Particulars Total committed 
& Any other (Please specify) 
555 ती Biological Waste Management 05.4... 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशील 
तक्‍ता-१ 
Sr Category of Items Volu | Quantity | Price | Total 
No me in (In approximate 
Ltrs Rs.) budget in Rs 
1 Yellow Bins 30 9465 500 47,32,500 
2 Red Bins 30 8872 500 44,36,000 
3 Blue Bins 30 2218 500 11,09,000 
4 Black Bins 30 1716 500 8,58,000 
5 Sharps container for 5 4436 150 6,65,400 
segregation of sharp items 
Total 1,18,00,900 
तक्‍ता-२ 
Sr | Category of | Volume in | Quantit | Unit Price per | Total 
No | Items Ltrs y (Kg) price Kg (शा approximate 
per Bag | Rs.) budget in Rs 
1 Yellow Bags To be fitted 72669 8.30 166 1,20,64,710 
2 Red Bags into 68277 8.30 166 1,13,33,980 
3 Blue Bags respective 17069 8.30 166 28,33,495 
4 Black Bags color bins 13206 8.30 166 21,92,190 
of specified 
size 
5 Wheel Barrow 50 1103 12000 1,32,36,000 
16 | Wheel Barrow 100 106 18000 19,08,000 
Total 4,35,68,375 
Grand Total - Table 1 + 2 5,53,69,275 


०२. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


१. सदर बाबींच्या खरेदीची आवरयकता /मागणी याची ]ठाहनिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 


तदनंतरच सदर बाबींची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य -७ 


. सदरहू बाबींचे विनिदेहा गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


सदरहू बाबींचे तांत्रिक विनिदेश ( Technical Specifications) संबंधित तज्ञांनी ( तांत्रिक 
समिती /अधिकारी )यांनी मान्य केलेल्या विनिदेशानुसारच असावेत.तसेच,सदर तांत्रिक 
विनिदेश (Technical Specifications) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रीतीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखड्यात (PIP) मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विनिदेशानुसार मागणीपत्र 
पाठविण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यक्रम प्रमुखांची राहील.प्रस्तावात समाविष्ट बाबींवरच 
निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 


., शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग - 


३/उद्योग-४,दिनांक ०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत,त्यामुळे GEM 


Portal, Sak राज्यांचे दर करार यांच्याकडील उपलब्ध असलेले न्यूनतम दर विचारात 
घेण्यात यावेत.तसेच हाफकिन संस्थे कडून सदर बाबींची खरेदी झाली असल्यास अथवा 
होत असल्यास संबंधित निविदेत प्राप्त झालेले न्यूनतम दर विचारात घेऊन त्या दरांना 
अंदाजित दर म्हणून गृहीत धरण्यात यावे व त्या नुसार निविदेकारिता मागणी नोंदविताना 
औषधे,औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व 
खरेदी प्रक्रीयेअंती दर निश्चित करण्यात यावा.सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबबत आणि संबधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा 
केला आहे ,त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


. सदर बाबींबाबत पुरवठापूर्व/पुरवठाउत्तर नमुना याछुद्रिक तपासणी (Pre/Post dispatch 


random sample inspection) करून ते प्रमाणित विनिदेशानुसार असल्याची खात्री करून 
घ्यावी. 


. सदरहू बाबींसाठी होणारा खर्च हा सन २०१९-२० च्या मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणी 


आराखड्यातील FMR Code ६.४.१ Free Pathological Services मधील रु. ४६५२.०५ 
लक्ष ह्या तरतुदीतून FMR Code ६.४.५ Biomedical Waste Management या 
लेखाशीर्षाखाली रु.५५३.७० लक्ष वळते करून वचनबद्ध (Committed) करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तथापि, सदर खरेदी प्रक्रिया करण्यापूर्वी सहसंचालक 
रुग्णालये यांनी या प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाल्याबाबत संचालक (वित्त व लेखा) 
यांचेकडून खातरजमा करून घेणे आवश्‍यक राहील. सदरची निविदा प्रक्रिया प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यवी. 


. तसेच सन २०२०-२१ च्या प्रकल्प अंमळबजावणी आराखडयामध्ये FMR Code ६.४.५. 


अंतर्गत राज्यातील रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, 
Common Biomedical Waste Treatment and Disposal Facility (CBWTF/ CTDF) 
यासाठी रु.१७७२.०५ लक्ष एवढे अनुदान जिल्हास्तरावर वितरीत करण्यात आले आहे. तरी, 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य -७ 


सदर अनुदानातून करण्यात येणारी खरेदी व आता प्रस्तावित असलेली खरेदी यामध्ये 
द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही याची कार्यक्रम प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. 

८. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

९. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनिमय, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग-२ मधील अ.क्र.४,नियम क्र.9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता 
करण्यात यावी. 

१०.निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

११.शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक 
२६.०७.२०१७ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथील अटींची पूर्तता व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकतेनुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त आरोग्यसेवा तथा अभियान 
संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई व सम्बन्धित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०४. शासन निर्णय,वित्त विभाग, fas २०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनिमय,दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग पहिला, 
उपविभाग-२ मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री आणि उपक्रम 
संच विकत घेण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१४१७२६१३८२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c 
V [J AY KU M A R 78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71D 


A717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955 
AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 


cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2021.07.06 17:35:06 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य -७ 


A 


अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

qo) ud जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

99) निवडनस्ती (आरोग्य-(७ 


0८ AN 


o~ 


4 


£99) 


S 


SS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


